“सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात परदेशी शिष्यवृत्ती 
योजनेअंतर्गत निधी वितरीत करण्याबाबत” 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.५७/शिक्षण-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ एप्रिल, २०२४ 


संदर्भ :- १. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. शिवृत्ती २०१८/प्र.क्र.११८/ 

शिक्षण, दि. ११.१०.२०१८ 

२. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. शिवृत्ती २०२३/प्र.क्र.२८/ 
शिक्षण-२, दि. ३०.०८.२०२३ 

३. शासन ज्ञापन, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्र. शिवृत्ती २०२३/प्र.क्र.२७/ 
शिक्षण-२, दि. ०८.११.२०२३ 

४.संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचाळनालय, पुणे यांचे दि.१३.०३.२०२४ 
रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना:- 
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासप्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील मुलामुलींना 
परदेशी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शासन निर्णय संदर्भ क्र.१ दिनांक ११.१०.२०१८ च्या 
तरतूदीनुसार सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी शासन निर्णय संदर्भ क्र.२ दिनांक ३०.०८.२०२३ नुसार 
५० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. सन २०२३-२४ करिता परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत निवड 
केलेल्या विद्यार्थ्यापेकी पुणे विभागातील कु.वरुण सुहास सरदेसाई या विद्यार्थ्याची Columbia 
University,New York या विद्यापीठात Master Of Public Administration (MPA) या १वर्ष९महिनेया 
कालावधीच्या अभ्यासक्रमासाठी परदेश शिष्यवृत्ती सन 2023-28 करिता निवड करण्यात आली आहे. 
परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत सदर विद्यार्थ्यास प्रथम वर्षातील प्रथम सत्राकरिता शासन निर्णय संदर्भ 
क्र.३ दिनांक ०८.११.२०२३ नुसार रु. ३६,२४,४६४/- (अक्षरी रुपये छत्तीस लक्ष चोवीस हजार चारशे चौसष्ठ 
फक्‍त) इतकी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली आहे. 
सदर विद्यार्थ्याने परदेशातील शैक्षणिक कालावधीच्या प्रथम वर्षातील द्वितीय सत्राकरिता 
केलेल्या मागणीनुसार संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय पुणे यांनी संदर्भ क्र.४ च्या 
पत्रान्वये प्रचलित शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार कु.सरदेसाई यास प्रथम वर्षातील द्वितीय 
सत्राकरिता देय रक्‍कम रु.३७,२७,२४७/- (अक्षरी सदत्तीस लक्ष सत्तावीस हजार Vaal सत्तेचाळीस फक्त) 
इतका निधी वितरीत करण्याबाबत प्रस्तावित केळे आहे. यास्तव सदर निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत निवड केलेल्या 
विद्यार्थ्यांपैकी पुणे विभागातील कु.वरुण सुहास सरदेसाई या विद्यार्थ्यास परदेशातील १ वर्ष ९ महिने या 
कालावधीच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रथम वर्षातील द्वितीय सत्राकरिता उक्त योजनेतील तरतुदीनुसार 
रक्‍कम रु.३७,२७,२४७/- (अक्षरी सदत्तीस लक्ष सत्तावीस हजार दोनशे सत्तेचाळीस फक्‍त) खालील 
तक्‍यातील तपशिलानुसार वितरीत करण्यास याद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


प्रति, 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.५७/शिक्षण-२ 


अ.क्र. | विद्यार्थ्याचे | शैक्षणिक | चलन शिक्षण शुल्क | निर्वाह भत्ता आरोग्य विमा =| विमान प्रवास | एकूण रक्‍कम 
नाव कालावधी 
i वरुण १ वर्ष US रु.२८,५५,६३०/-| रु.६,३८,२१३/- | रु.२,३३,४०४/- शि रु.३७,२७,२४७/- 
सुहास ९महिने | $८२.८८४८ ($ ३४४५३) ($ ७७००) ($ २८१६) 
सरदेसाई प्रथम वर्ष 
द्वितीय सत्र 
२. उपरोक्तप्रमाणे निधी वितरणासाठी संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, 


पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी व प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, 
पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

नियंत्रक अधिकारी तथा संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी 
उपरोक्त प्रमाणे वितरीत करण्यात आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत विहित प्रयोजनासाठी खर्च करावा. सदर 
निधी खर्च झाल्यावर खर्चाचे विवरण (जिल्हा निहाय/लाभार्थी संख्या) व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चूकता 
शासनास सादर करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी तथा संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण 
संचालनालय, पुणे यांची राहील. 
३. परदेशी शिष्यवृत्ती अंतर्गत शासन निर्णय संदर्भ क्र. १ दि. ११.१०.२०१८ व शासन शुद्धिपत्रक 
दि. २४.०१.२०२३ व दि.१६.०३.२०२३ मधील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन संबंधित विद्यार्थ्यांचे निधी 
मागणीचे प्रस्ताव तपासून निधी मंजूर करावा. 
४. सदर निधी खर्च करतांना वित्तीय नियमावली, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका तसेच 
वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकातील अटी व arta भंग होणार नाही, 
याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संचाळक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांची राहील. 
प. सदर खर्च सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात "मागणी क्रमांक झेडजी-०३ (०२) (१८) 
विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परेदशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती (कार्यक्रम) 
(२२२५ एफ २१८)" या लेखाशीर्षांतर्गत उपलब्ध केलेल्या तरतूदीतून करण्यात यावा. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०४२६१६०४५६९४३४ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


BHARATI DINESH 


DHURI 
(भारती दि. धुरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
१. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२३/प्र.क्र.५७/शिक्षण-२ 


६. प्रादेशिक उप संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, पुणे. 

७. मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव. 

८. मा. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 

९. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. निवडनस्ती (शिक्षण-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


